सन २०२४-२५ करिता प्रशासकीय इमारतीचे 
बांधकाम (४४०६-००२६) या योजनेंतर्गत निधी 
वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५७/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १२ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 


१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. १.४.२०२४ 

२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि. २५.०७.२०२४ 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१४/२०२४-२५/८५, दिनांक ०२.०५.२०२४ 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१४/२०२४-२५/१३२, दिनांक १७.०५.२०२४ 

५. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१४/२०२४-२५/१५९, दिनांक २८.०५.२०२४ 

६. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१४/२३१/२०२४-२५, दिनांक १९.०६.२०२४ 

७. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१४/२४९/२०२४-२५, दिनांक २४.०६.२०२४ 

८. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१४/२७२/२०२४-२५, दिनांक २८.०६.२०२४ 

९. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१४/२७३/२०२४-२५, दिनांक २८.०६.२०२४ 

१०. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१४/३०३/२०२४-२५, दिनांक ०५.०७.२०२४ 

११. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१४/३१९/२०२४-२५, दिनांक ०९.०७.२०२४ 

१२. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१४/३५१/२०२४-२५, दिनांक १२.०७.२०२४ 

१३. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१४/४५३/२०२४-२५, दिनांक ०७.०८.२०२४ 

१४. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१४/४६६/२०२४-२५, दिनांक १३.०८.२०२४ 

१५. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१४/४६९/२०२४-२५, दिनांक १३.०८.२०२४ 

१६. महसुल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.वनबां-२०१९/प्र.क्र.१०५/फ-९, दि.१७.०९.२०१९ 

१७. महसुल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.वनबां-२०२२३/प्र.क्र.१२/फ-९, दि.०९.०३.२०२४ 

१८.महसुल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.वनबां-२०१९/प्र.क्र.१०५/फ-९, दि.१८.०७.२०२४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५७/फ-९ 


प्रस्तावना :- 

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम (४४०६-००२६) या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत ५०-इतर खर्च रु.२५००.०० लक्ष व ५३-मोठी बांधकामे रु.२२५००.०० लक्ष असे एकूण 
रु.२५०००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित आहे. सदर मंजूर नियतव्ययाच्या अनुषंगाने अपर प्रधान 
मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे वाचा क्र. ३ ते १५ येथील 
पत्रान्वये सदर लेखाशिर्षांतर्गत अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली आहे. 

वित्त विभागाच्या वाचा येथील नमूद क्र.१ व २ येथील दि. १.४.२०२४ व दि. २५.०७.२०२४ 

रोजीच्या परिपत्रकान्वये वित्तीय वर्ष सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींची मासिक निधी विवरणपत्रे 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) प्रशासकीय विभागांकडून नोंदविण्यात 
आल्यानंतर विभागास सन २०२४-२५ च्या प्रथम नऊ माहीकरिता (डिसेंबर, २०२४ अखेर) आवश्‍यक असणारा 
अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतुदीच्या परिच्छेद क्र.३ मध्ये नमूद 
उद्दिष्टासाठी ६०% च्या मर्यादेत आणि उर्वरित उद्दिष्टांसाठी ७०% मर्यादेत तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनेतील 
केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा प्रथम नऊ माहीकरिता (डिसेंबर, २०२४ अखेर) ६०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय 
अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आलेल्या 
आहेत. सदर मासिक विवरणपत्रानुसारचा निधी एप्रिल ते डिसेंबर, २०२४ या कालावधीमध्ये पुढे/मागे ओढून 
घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) देण्यात आळी आहे. तसेच 
वित्त विभागाच्या सदर दिनांक २५.०७.२०२४ रोजीच्या परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.३ मध्ये नमूद केलेल्या 
उद्दीष्टाकरीता प्रत्यक्ष खर्च करण्यापूर्वी याबाबतचे प्रस्ताव ठोस समर्थनासह आवऱ्यकतेनुसार नियोजन 
विभागामार्फत वित्त विभागास सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

वित्त विभागाचे वाचा येथील क्र.१ व २ येथील नमूद परिपत्रकानुसार अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे वाचा क्र. ३ ते १५ येथील पत्रान्वये 
प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम (४४०६-००२६) या लेखाशिर्षांतर्गत प्राप्त चाळू बाब प्रस्ताव, वाचा येथील 
क्र.१६ ते १८ येथीळ शासन निर्णयास अनुसरून बीम्स प्रणालीवर अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून 
वाचा क्र.३ ते १५ येथील पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचे वाचा येथील क्र.१ व २ येथील नमूद 
परिपत्रकानुसार बीम्स प्रणाळीवर उपलब्ध निधी विचारात घेता, प्रस्तावातं्गत मागणी लक्षात घेऊन सन 
२०२४-२५ या वित्तीय वर्षात प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम (४४०६-००२६) या योजनेतून सदर शासन 
निर्णयासोबतच्या “प्रपत्र-अ” व “प्रपत्र-ब” मधील तक्त्यात दर्शविण्यात आलेल्या कामांकरीता ५०-इतर 
खर्च अंतर्गत रु.१२५५.०० लक्ष व ५३-मोठी बांधकामे अंतर्गत रु.७०००.०० लक्ष असा एकूण रु.८२५५.०० लक्ष 
इतका निधी खालील अटी व शर्तीस अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


१. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन 


व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५७/फ-९ 


& की 


१०, 


११, 


१२. 


१२३. 


१४. 


उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध मासिक 
निधी प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 

सदर मंजूर कामामध्ये द्विर्क्ती होणार नाही आणि मंजूर कामांव्यतिरिक्‍त कोणत्याही नवीन 
बाबीवर /नवीन क्षेत्रावर/ नवीन कामांवर खर्च करण्यात येणार नाही तसेच कामात कोणतीही 
अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

सदर योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी तांत्रिक व 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान Host आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर 
निधी खर्ची टाकण्यात यावा. 

नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या 
तरतूदीपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्‍त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन 
करावे. 

अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी 
तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय 
नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/शर्तीचे पालन करावे. 


. सदर आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित ठेवावा. 


सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर काढण्यात 
आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेली आहे 
किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 

संबंधित कार्यालयाने मागील वर्षाकरिता त्यांना उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या 
विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास तसेच महालेखापालांना तात्काळ सादर करावे. 
त्याचप्रमाणे, आता वितरित करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे तपशिलवार देयक व 
विनियोग प्रमाणपत्र देखिल (Utilization Certificate) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२ 
नागपूर व शासनाला तातडीने सादर करावे. 

उपरोक्त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण 
सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक ०१.०४.२०२४ व २५.०७.२०२४ रोजीचे परिपत्रकातील 
अटींची पूर्तता होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

सदर मंजूरीस शासन निर्णय क्रमांक एमएससी-२०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ 
च्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 

सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) कायदा १९८० मधील तरतुदींचा भंग होणार नाही तसेच 
सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/केंद्र शासनाच्या व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण यांनी दिलेल्या 
मार्गदर्शक सुचना/आदेशाची अवहेलना होणार नाही, याची सुध्दा दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५७/फ-९ 


१५. सदर इमारतींची बांधकामे शासनाने प्रमाणित केलेल्या मापदंडानुसार व नियमाप्रमाणे केली 
जातील याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त खर्च मागणी क्रमांक सी-१०, प्रधान लेखाशिर्ष ४४०६, वनीकरण व वन्यजीवन यावरील 
भांडवली खर्च, राज्य योजना अंतर्गत योजना, (०१) वनीकरण, ०७० दळणवळण व इमारती, (००) (०२) 
वनातील इमारती बांधकाम (४४०६ ००२६) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाच्या अनौ.क्र.सं.३६३/व्यय-१०, 
दि.१०.०९.२०२४ अन्वये तसेच वित्त विभाग दिनांक ०१.०४.२०२४ व २५.०७.२०२४ रोजीचे परिपत्रक आणि 
वित्त विभागाच्या झासन निर्णय क्र.विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनिमय, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ 
अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१२१७३०००७९१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 
DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27RSOJA8P, 


2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc17db755d4a 
£91632f6cOb678e, postalCode=414001, st=MAHARASHTRA, 


serialNumber=3b1afe499c80878329fbb0 17e4922f7356ccSedc76102 
e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VAY HOSHING 


(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व नागपूर 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम मुंबई 
५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
६. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) कोल्हापूर, पुणे, अमरावती, ठाणे, गडचिरोली,नाशिक, 
छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर 
७. वनसंरक्षक यवतमाळ, धुळे 


Cc 420 A  -0 


८. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
९. वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०.नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२.कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५७/फ-९ 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५७/फ-९, दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२४ 


सोबतचे “प्रपत्र- अ 


अ.क्र. | वनवृत्त कामाचा तपशिल या शासन निर्णयान्वये | या झासन निर्णयान्वये | या शासन निर्णयान्वये 
अ.प्र.मु.व.स.(अ.नि.व वि.) | मंजुर करण्यात | बीम्स प्रणालीवर 
यांनी प्रस्तावित केलेल्या | आलेली प्रस्तावाची | वितरीत करावयाची 
बांधकामाच्या प्रकारव । एकूण रक्‍कम | एकूण रक्‍कम 
संख्यापैकी मंजूर (रु.लक्ष) (रु.लक्ष) 
करावयाच्या बांधकामाचा 
प्रकार व संख्या/प्रपत्र-ब 
मधील नमूद बाब क्र. 
षि मुख्य सातारा वनविभागातील | टाईप-। चे निवासस्थान-३ ८५.०० ५५.२५ 
वनसंरक्षक | वनरक्षक यांचे करिता 
प्रा.) प्रकार चे निवासस्थान 
कोल्हापूर | बांधणे 
२ वनक्षेत्पाल आटपाडी | परिक्षेत्र कार्यालय -१ २१५.०० १३९.७५ 
यांचे कार्यालयाचे बांधकाम 
करणे 
३ सांगली वन विभागातील | टाईप-। निवासस्थान -८ 
वन अधिकारी/कर्मचारी 
यांचे करिता टाईप-| 
निवासस्थान बांधणे 
४ मुख्य । गडचिरोली वनपरिक्षेत्र कार्यालय ६०.०० ३९.०० 
वनसंरक्षक | वनविभागातील वनपाल व | वडसा बांधकाम करणे 
4 (प्रा.) वनरक्षक यांचेकरिता । अरततोंडी, शिरपुर, 3&0,00 23.00 
गडचिरोली | प्रकार व प्रकार-॥ चे | रावणवाडी, बोळदा, चोप, 
निवासस्थान बांधणे पिंपळगाव, उसेगाव, 
एकलपुर कोंढाळा, 
लवारी, डोंगरगाव येथील 
वनरक्षक निवासस्थान 
बांधकाम करणे (टाईप-। चे 
निवासस्थान-११) 
६ मुख्य कोल्हापूर वनविभागातील | टाईप-। चे निवासस्थान- १६००.०० १०४०.०० 
वनसंरक्षक | वनपाल व वनरक्षक यांचे | ५३ 
प्रा.) करिता प्रकार-| व प्रकार- 
कोल्हापूर | ॥ चे निवासस्थान बांधणे 
9 सावंतवाडी वनविभागात | टाईप-। निवासस्थान -८ २५०.०० १६२.५० 
वनपाल व वनरक्षक यांचे 
करीता टाईप- & I 
निवासस्थान बांधणे 
८ मुख्य जुन्नर येथे yori, ॥ चे | प्रपत्रःब मधील बाब ९६.०० ६२.४० 
वनसंरक्षक | निवासस्थान बांधणे क्र.१,३३ व ४ (टाईप- चे 
(प्रा), पुणे निवासस्थान-१ टाईप-॥चे 
निवासस्थान-१) 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५७/फ-९ 


९ पुणे येथे कंपाऊंड वॉलचे | टाईप-। चे निवासस्थान- ८५७.०० ५५७.०५ 
बांधकाम व टाईप-"/ चे | २७, टाईप-|॥ चे 
निवासस्थान बांधणे निवासस्थान -१ 
(प्रपत्र-ब मधील नमूद बाब 
क्र.१,२,४ ते ६, ८,९, ११ ते 
१५,१८,१९ ते २४, २८, ३१ 
ते ३८) 
टाईप-॥ चे निवासस्थान 
बांधकाम-२ (प्रपत्र-ब 
मधील नमूद बाब H.3 व 
१७) 
रि मुख्य बुलढाणा वनविभागात | परिक्षेत्र कार्यालय व १८५.०० १२०.२५ 
वनसंरक्षक | मेहकर येथे वनपरिक्षेत्र | सहाय्यक वनसंरक्षक 
प्रा.) कार्यालय व सहाय्यक | कार्यालय-१ वनपरिक्षेत्र 
अमरावती | वनसंरक्षक कार्यालयाचे | कार्यालय-२ 
बांधकाम करणे 
: q बुलढाणा वन विभागात । प्रपत्र-ब मधील नमूद बाब २०५.०० १३३.२५ 
प्रकार-व॥चे क्र.१ (टाईप-| (Double 
निवासस्थान बांधणे (॥॥)- चे निवासस्थान - 
१), प्रपत्र-ब मधील नमूद 
बाब क्र. ४ ते ८ (टाईप-| 
(Single Unit) चे 
निवासस्थान -५) 
१२ मेहकर वनक्षेत्रात प्रकार- | मेहकर वनक्षेत्रात प्रकार- १३५.०० ८७.७५ 
॥, ॥/ चे निवासस्थान fil चे निवासस्थान 
बांधणे बांधकाम-२ 
टाईप IV चे निवासस्थान 
बांधकाम-१ 
१३ अकोला वन विभागात । (प्रपत्र-ब मधील बाब क्‌ र. ६५०.०० ४२२.५० 
प्रकार-।,॥व॥ चे ४, १ व २४ वगळून) 
निवासस्थान बांधणे टाईप-। चे निवासस्थान - 
२१ 
१४ । वनसंरक्षक । पुसद वन विभागात मौजा | संरक्षण भिंत-२ २८०.०० १८२.०० 
प्रा.) काकडदाती येथे संरक्षण | पाण्याची टाकी-१ 
यवतमाळ । भिंत, पाण्याची टाकी व 
रस्ते बांधकाम करणे 
१५ पुसद वनविभागात प्रकार | टाईप-। निवासस्थान -२ ४१०.०० २६६.५० 
Il, Wl, ॥/ व ५ प्रकारचे | टाईप-॥ निवासस्थान -२ 
निवासस्थान बांधकाम | टाईप-॥ निवासस्थान -१ 
करणे टाईप-।/ निवासस्थान -१ 
१६ मुख्य fat भाग नाशिक | प्रपत्र-ब मधील बाब क्र. 2, ४६२.०० २५०.३० 
वनसंरक्षक | वनविभागात प्रकार |, ll व | ५, ७, ८, १२ ते २० 
(प्रा.), ॥ चे निवासस्थान बांधणे । (टाईप-| (Single Unit) चे 
नाशिक निवासस्थान -१३), 


प्रपत्र-ब मधील बाब क्र. 
(टाईप-| (Double Unit) 
चे निवासस्थान -3), 
प्रपत्र-ब मधील बाब क्र. 
१०(टाईप-॥ निवासस्थान 
-१) 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५७/फ-९ 


प्रपत्र-ब मधील बाब क्र. २३ 
(टॉयलेट ब्लॉक-१) 


१७ पश्चिम भाग नाशिक । प्रपत्र-ब Helles बाब क्र.१ ५६७.०० ३६८.५५ 
वनविभागात प्रकार |, व ॥ | ते ३,६ ते ११, २०, २१, 
चे निवासस्थान बांधणे टाईप-॥ (Single Unit) चे 
निवासस्थान -११ 
प्रपत्र-ब मधील बाब क्र. 
१२, १४, १६, (टाईप- 
(Double Unit) चे 
निवासस्थान -३) 
प्रपत्र-ब मधील बाब क्र. २३ 
(टाईप-|॥ निवासस्थान -१) 
१८ मुख्य शहापूर वनविभागात | टाईप-| चे निवासस्थान ४६०.०० ३००.०० 
वनसंरक्षक । प्रकार- | व ॥ चे | बांधकाम-८ 
(प्रा), ठाणे । निवासस्थान बांधणे टाईप-॥ चे निवासस्थान 
बांधकाम-७ 
१९ मुख्य मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, | Construction of range 893.00 309.84 
वनसंरक्षक | परतवाडा येथे WHR |, व | office building-9 
(प्रा.), ॥ चे निवासस्थान बांधणे । टाईप- | (Single Unit) चे 
अमरावती निवासस्थान बांधकाम -१, 
टाईप- ॥ (Single Unit) चे 
निवासस्थान बांधकाम -३ 
TIST- Ill (Single Unit) चे 
निवासस्थान बांधकाम -9, 
टाईप- | चे निवासस्थान 
बांधकाम -४, 
२० | मुख्य सिरोंचा वनविभागात | प्रपत्र-ब मधील बाब क्र.१ ५०८.०० ३३०.२० 
वनसंरक्षक ।प्रकार- | व ॥ चे ते aw (वनपरिक्षेत्र 
(प्रा, निवासस्थान बांधणे कार्यालयाचे बांधकाम-१, 
गडचिरोली टाईप-। चे निवासस्थान - 
१४) 
२१ प्रकार- | चे निवासस्थान | टाईप-| चे निवासस्थान १९०.०० १२३.५० 
बांधणे बांधकाम -२८ 
टाईप-॥ चे निवासस्थान 
बांधकाम - ८ 
टाईप-|॥ चे निवासस्थान 
बांधकाम -३ 
प्रकार चे निवासस्थान 
बांधकाम -४ 
२२ गडचिरोली वन विभागात | टाईप प्रकार) चे ५३४.०० ३४७.१० 
प्रका- | व ॥ चे । निवासस्थान बांधकाम - 
निवासस्थान बांधणे १५ 
२३ | वनसंरक्षक |। नंदूरबार वन विभागात | टाईप-॥ (Single Unit) 4 ६१९ .०० ४०२.३५ 
(प्रा,, धुळे | प्रका | व ॥ चे | निवासस्थान -५, टाईप- | 
निवासस्थान बांधणे (Single Unit) चे 
निवासस्थान-१४ 
२४ । वनसंरक्षक | यावल वनविभागात रावेर | टाइप -| निवासस्थान -२ ९२.८३ ५८.५० 
(प्रा,, धुळे | वनक्षेत्रात निवासस्थान | टाईप -॥ निवासस्थान -१ 
बांधकाम करणे 
२५ रावेर वनक्षेत्रात निरिक्षण | निरिक्षण कुटी बांधणे ५७.६८ ३७.५० 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५७/फ-९ 


कुटी बांधणे (Single Unit)-¥ 
२६ | अपर प्रधान | उपवनसंरक्षक (वजी), टाईप-| निवासस्थान-१० २९९.०० १९४.३५ 
मुख्य नाशिक अंतर्गत प्रकार-। चे 
वनसंरक्षक | निवास स्थान बांधणे 
(वन्यजीव) 
पश्चिम मुंबई 
२७ | प्रधान मुख्य | वनपरिक्षेत्र कार्यालयाचे | खरबी वनपरिक्षेत्र २००.०३ १३८.०० 
वनसंरक्षक | बांधकाम व प्रकार ॥ चे | कार्यालयाचे बांधकाम -१ 
(वन्यजीव) निवासस्थान बांधकाम प्रकार ॥ चे निवासस्थान 
म.रा.नागपूर बांधकाम (single Unit) 
वि.व.अ. बीटरगाव वनपरिक्षेत्र 
पांढरकवडा कार्यालयाचे बांधकाम-१ 
(वन्यजीव) प्रकार ॥ चे निवासस्थान 
बांधकाम (Single Unit) 
एकूण ९८५०.५४ ६३६०.०० 


VIVEK VIJAY 
HOSHING 


Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 
DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 


pseudonym=133142602957487084g5f8e27R5OJA8P, 
2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc17db75 
5d4af91632f6c0b678e, postalCode=414001, st=MAHARASHTRA, 
serialNumber=3b 1 afe499c80878329fbb017e4922f7356ccSedc7 
6102e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VUAY HOSHING 


Date: 2024.09.12 18:01:52 +05'30' 


(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५७/फ-९ 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५७/फ-९, दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२४ 


सोबतचे “प्रपत्र - ब” 


अ.क्र वनवृत्त कामाचा तपशिल या शासन निर्णयान्वये बीम्स प्रणालीवर 
वितरीत करावयाची एकूण रक्‍कम 
(रु.लक्ष) 
णि मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), | पुणे येथे प्रकार-।, ॥, WV, VIA ३००.०० 
पुणे निवासस्थान बांधणे (ETST-VIA चे निवास 
स्थान-५ टाईप-४| चे निवास स्थान-६) 
२ मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), | नाशिक येथे प्रशासकीय इमारत (वनभवन) ५००.०० 
नाशिक बांधणे 
३ मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) । नांदेड वनविभागात नांदेड येथे नवीन १९५.०० 
छत्रपती संभाजी नगर | वनभवन इमारतीचे बांधकाम करणे 
8 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक | मुवसं. तथा क्षे. ताडोबा व्या.प्र.येथे ताडोबा ४००.०० 
(वन्यजीव) पूर्व नागपूर | भवन चे बांधकाम करणे 
५ मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), | ताडोबा भवन विद्युतीकरण क 
चंद्रपूर Modernization of 189009 Bhavan 
with advanced Electrication (HVAC, 
Fire Fighting Solar Panels ETC.) with 
Ancillary Works of Tadoba Bhavan at 
Chandrapur 
एकूण:- १८९५.०० 


VIVEK VIJAY 


HOSHING 


Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 

DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27R50JA8P, 
2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc17db755d 
4af91632f6c0b678e, postalCode=414001, st=MAHARASHTRA, 
serialNumber=3b1 afe499c80878329fbb017e4922f7356cc5edc761 
02e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VUAY HOSHING 

Date: 2024.09.12 18:02:09 +05'30' 


(विवेक होशिंग) 


उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


